Reg.No.NPCITY - 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ /भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ३०.०० 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - नागपूर 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही . 


पृष्ठे 
१-११ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 

विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८०८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ५८३- बी - २-१-२०१८. 


श्री . वि . वि . जटाळ , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, समुद्रपुर, ह्यांचा दिनांक २५-६-२०१८ ते २७-६-२०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना नागपूर येथे नातेवाईकाकडे जावयाचे असल्यामुळे व मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस . बी. शिरसाठ , सह -दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, समुद्रपुर ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . वि . वि . जटाळ , २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर , ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


ना .- एक-१ ( १७७३ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ / भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ (ब ) चे टिप-२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वि . वि . जटाळ , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, समुद्रपुर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


दिनांक ५ जुलै , २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८० ९ . 


आदेश 


क्रमांक ५८४ - बी - २-१-२०१८. 


श्री . एस . आर. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा, ह्यांचा दिनांक ५-६-२०१८ ते ८-६-२०१८ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा त्यांना महत्वाचे काम असल्याने दिनांक ४-६-२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८-६-२०१८ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती एम . जे. धोटे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा , ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक ५-६-२०१८ ते 
दिनांक ८-६-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंत श्री . एस . आर . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा, ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ( ब) चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . आर. शर्मा हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश ,वर्धा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


वर्धा : 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

वर्धा. 


दिनांक ५ जुलै , २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८१० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


परिपत्रक 


क्रमांक अका- ग्रापनि - डे- १३- सं.क्र .२३ - कावि - ४८२-२०१८. 


मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी , नागपूर , शासन पत्र क्रमांक व्हीपीई-१०८४-४६२-१८६५-२२, दिनांक १५ मार्च १९ ८४ तसेच व्हीपीई 
११६४-२८६१३ -ई , दिनांक ६ फेब्रुवारी १९ ८५ नुसार दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१८ रोजी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल , 
नरखेड , सावनेर , कळमेश्वर , रामटेक , पारशिवनी , मौदा , कामठी, उमरेड , भिवापूर , कुही , नागपूर ( ग्रामीण ) व हिंगणा या तालुक्यातील ज्या 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत . त्याच ठिकाणी मतदारांना मतदान करता यावे म्हणून संबंधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रापुरती स्थानिक 
सुट्टी जाहीर करीत आहे . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी, 


नागपूर : 
दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१८ . 


नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२ , २०१८/ भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


३ 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . ८११. 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . कार्या- २ - अका दंडा- संक्र -०३-२०१६ - कावि - २३८३-२०१८. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, दिनांक १७-७-२०१८ ते ४-८ 
२०१८ पावेतो जिल्ह्यातील विविध परीक्षाकेंद्रावर सुरू आहे. व दिनांक २८-७-२०१८ पासून दिनांक ३-८-२०१८ या कालावधीत नक्षलवाद्यांकडून 
“ शहीद सप्ताह संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात पाळण्यात येत आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष , संघटना मार्फत त्यांचे मागण्या पूर्ण 
करण्याच्या दृष्टीने धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे, रास्ता रोको इतर आंदोलने आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक १-८-२०१८ चे ००.०१वाजे पासुन ते दिनांक १०-८-२०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १)(३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे. करीता मी , शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १) आणि ( ३) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 
१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक १-८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक १०-८-२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 

( अ) शस्त्र/ सोटे/ तलवारी / भाले /दंडे/बंदुका/ सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 
( ब ) कोणत्याही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे ; 
( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे ; 
( ई) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणजे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर 
कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे ; 
२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
१-८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक १०-८-२०१८ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. उपरोक्त 
आदेश १-८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक १०-८-२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 

३. ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व ), 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे. 
( ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा. 
( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे, ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी. 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 
( इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून 
करण्यात यावी. 


दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ /भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


भाग १ (ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . ८१२. 


आदेश 


क्र . कार्या- २- अका दंडा- संक्र - ०३-२०१६- कावि - २४८६-२०१८. 


ज्याअर्थी, अपर पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी दिनांक १५-८-२०१८ रोजी स्वातंत्र्य दिन व दिनांक २२-८-२०१८ रोजी मुस्लिम बांधवांकडून 
" बकरी ईद ” गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वत्र साजरी करण्यात येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, संघटनामार्फत त्यांचे मागण्या पूर्ण 
करण्याच्या दृष्टीने धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे , रास्ता रोको इ . आंदोलने आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक १४-०८-२०१८ चे ००.०१ वा . ते दिनांक २८-०८-२०१८ चे २४.०० वा . 
पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १)(३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे. करीता मी , शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) आणि ( ३) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 


१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक १४-८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक २८-८-२०१८ चे २४.०० वाजे पावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 

( अ) शस्त्र/ सोटे /तलवारी /भाले/ दंडे/बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 


वस्तू बरोबर नेणे; 


( ब ) कोणत्याही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे ; 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे ; 
( ड) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे ; 
( ई ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणजे, वाद्य वाजविणे ; 

( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर 
कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे ; 

२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी 
शिवाय कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत, सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक १४-०८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक २८-०८-२०१८ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 
नाही. उपरोक्त आदेश १४-०८-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक २८-०८-२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू 
राहतील . 


३. ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी 
( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध 
करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा. 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे, नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी. 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 
( इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 
आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात 


यावी . 


गडचिरोली 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२ , २०१८/ भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . ८१३ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचावे :-( १) महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर-१२० /१५- सी , दिनांक २१ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/सीआर-१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 


( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४/ ६९ ७/ सी.आर.०४/ 

१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र .८- सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/ २०१६ , 

दिनांक २४-०६-२०१४. 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र .१, जा.क्र . पतसंस्था / स.आ.-५/ वसुली अधिकारी /नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक ०१-०१-२०१७ . 


( ६ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया यांचेकडील दिनांक ०२-०४-२०१८ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त 


०४-०४-२०१८ . 


क्र . विकास ५/प्रतिनिधी म.ना.पत सं . गोंदिया / कलम १५६ अधिकार ३३२७-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संदिप जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया या आदेशान्वये प्रतिनिधी महिला नागरी , सहकारी पत संस्था मर्या., गोंदिया , र.नं. १२०६ , ता.गोंदिया , 
जिल्हा गोंदिया या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्र . २ (एच )( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ) ( ५ ) (६ ) ( ७) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) 
( अपसेट प्राईज कायम करणेची तरतूद वगळून ) (१२) ( १३) (१४ ) ( १५) ( १७) (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १, ९ ८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस 
अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१-०३-२०१९ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( २) सदर अधिकार हे कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) सदर अधिका- याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे पुरेपुर ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 


( ४ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून 

घेण्यात येतील . 


( ५) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहील . 


( ६ ) संबंधित संस्थेचे संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 


( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्र . (४) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


( ८) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ९) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपुर्वी किमान १ महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे. 


( १०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या संचालकाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे 
आहेत . 


ना .-एक -२ ( १७७३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ / भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


( ११) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचेनिदर्शनास आल्यास त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे संचालक / 
व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( १२ ) परिपत्रक जा.क्र .८ -सआ/ वैधा.कार्य व अवसा . काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४-०६-२०१६ अन्वये वसूल करण्यात 
आलेला सरचार्ज वेळोवेळी व वसूल झाल्यानंतर त्याच महिन्यात सरकारी खजिन्यात भरणा करुन त्याच्या चलनाची साक्षांकित प्रत व 
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १, सहकारी संस्था , गोंदिया यांचे प्रमाणपत्र संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास तात्काळ सादर 
करावी . 


( १३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र .८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम /कलम १५६ / २०१६, 
दिनांक २४-०६-२०१०६ अन्वये . 


( अ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- सी , 
दिनांक २३-११-२००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/ आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही 
तसेच वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा सिव्हीलकोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


( ब) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर वसुली अधिकारी - सहकारी बँक / पतसंस्था असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय मुबंई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिका- यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिका-यास अशा अधिकारांचे नुतनीकरण करुन देण्यात येणार 


नाही . 


( इ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत व राष्ट्रीयकृत बँक व अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जमीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहिर लिलाव करतांना ९ ७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरुन 
अद्यावत अपसेट प्राईस (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी, तसेच सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक यांचेनिदर्शनास न चुकता आणून द्यावी. 


( १५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे 
तसेच आदेशाचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था संचालक मंडळ व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


तक्ता 


अ.क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

( २ ) 


हुद्दा 
( ३ ) 


शक्तीचा वापर 

( ४ ) 


कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . जोहरलाल जैतराम तुरकर 


प्रतिनिधी, महिला नागरी सहकारी पत 
संस्था मर्या., गोंदिया , र.नं. १२०६ , 
ता . गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 


विक्री व वसुली अधिकारी संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 

कार्यक्षेत्राप्रमाणे गोंदिया 


तालुका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२ , २०१८/ भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म.शा.रा., अ. क्र . ८१४ . 
वाचावे :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर-१२० / १५- सी , दिनांक २१ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/सीआर-१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/ ६९ ७/ सी.आर.०४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र .८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/ २०१६ , 

दिनांक २४-०६-२०१४. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र .१ जा.क्र . पतसंस्था / स.आ.-५/ वसुली अधिकारी /नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक ०१-०१-२०१७. 
( ६ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया यांचेकडील दिनांक ०२-०४-२०१८ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त 

०४-०४-२०१८ . 


क्र . विकास ५/ प्रताप ना.पत सं . गोंदिया/ कलम १५६ अधिकार ३३३३-२०१८. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संदिप जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, गोंदिया या आदेशान्वये प्रताप नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., गोंदिया , र.नं. ७३७, ता.गोंदिया, जिल्हा गोंदिया . 
या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व (२ ) 

आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्र . २ ( एच)( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५ ) (६ ) ( ७) (९ ) ( १०) ( ११ ) ( अपसेट 
प्राईज कायम करणेची तरतूद वगळून) (१२) (१३) ( १४) ( १५ ) ( १७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १, ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१-०३-२०१९ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदर अधिकार हे कलम ९ १, ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) सदर अधिका-याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे पुरेपुर ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( ४) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहील . 
( ६ ) संबंधित संस्थेचे संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचावे क्र . (४ ) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 

प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ९) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्याल्यास मुदत संपणेपुर्वी किमान १ महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे. 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या संचालकाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत. 
( ११) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचेनिदर्शनास आल्यास त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे संचालक / 
व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( १२) परिपत्रक जा.क्र .८ -सआ/ वैधा.कार्य व अवसा . काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४-०६-२०१६ अन्वये वसूल करण्यात 
आलेला सरचार्ज वेळोवेळी व वसूल झाल्यानंतर त्याच महिन्यात सरकारी खजिन्यात भरणा करुन त्याच्या चलनाची साक्षांकित प्रत व 
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १, सहकारी संस्था , गोंदिया यांचे प्रमाणपत्र संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास तात्काळ सादर 
करावी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ / भाद्रपद १५-२१ , शके १९ ४० 


( १३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र .८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम/ कलम १५६/ २०१६, 
दिनांक २४-०६-२०१६ अन्वये . 

( अ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र .२३१/ १५ - सी , 
दिनांक २३-११-२००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/ आदेशात/ कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही 
तसेच वसुली अधिका- यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा सिव्हीलकोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

( ब ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर वसुली अधिकारी - सहकारी बँक/ पतसंस्था असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिका -यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिका -यास अशा अधिकारांचे नुतनीकरण करुन देण्यात येणार 
नाही . 

( इ ) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत व राष्ट्रीयकृत बँक व अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जमीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( फ ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०० व नियम १९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करतांना ९ ७ व्या घटनादुरुस्ती नुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारांना अनुसरुन 
अद्यावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी , तसेच सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी. 

( १५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे 
तसेच आदेशाचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था संचालक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे. 


तक्ता 


अ.क्र . 


( १ ) 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

( २ ) 
श्री . मोहम्द अवेश हारुन 
पोठीयावाला 


१ 


हुद्दा 

( ३ ) 
प्रताप नागरी सहकारी पत संस्था 
मर्या., गोंदिया , र . नं .७३७ , 
ता . गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 


शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
( ४ ) 

( ५ ) 
विक्री व वसुली अधिकारी संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 

कार्यक्षेत्राप्रमाणे गोंदिया 
तालुका 


संदीप जाधव , 


गोंदिया : 


जिल्हा उपनिबंधक 


दिनांक १५ मे , २०१८ . 


सहकारी संस्था , गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


